राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई व 
खंडपीठ नागपूर /औरंगाबाद, जिल्हा ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग या कार्यालयातील गट- ड (शिपाई 
व रखवालदार) ची एकूण ६२ पदे दि.०१.०६.२०२१ 
ते ३०.०४.२०२२ या कालावधीसाठी बाह्यस्रोताद्वारे 
उपलब्ध करुन घेणेबाबतच्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता व मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.ग्रासंजा २०१९/प्र.क्र.१११ /ग्रासं-४ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३ जून, २०२१. 


संदर्भ: (१) अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन पत्र क्र.मप्रन्या २०१८/प्र.क्र.६८/ग्रासं-४, 
दि,०६.०८:२०१८. 
(२) समक्रमांक शासन निर्णय दि.२९.०६.२०२०. 
(३) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. जा.क्र.राआ/महा/आस्था/बाह्य/ 
मनुष्यबळ पुर/एमडीएस/प्र.मा./निविदा /२१/१४०३, दि.१९.०५.२०२१. 

प्रस्तावना :- 

अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 
२०१९ अंतर्गत राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची 
एकूण ४३ कार्यालये कार्यरत आहेत. या कार्यालयांसाठी रखवालदार एकूण ३ पदे व शिपाई एकूण ९३ 
पदे मंजूर आहेत. संदर्भाधीन शासन पत्र दि.०६.०८.२०१८ अन्वये राज्य आयोग व जिल्हा आयोग 
कार्यालयातील रिक्‍त असलेली वर्ग-४ ची पदे बाह्यस्रोताव्दारे भरणेबाबत राज्य आयोगास कळविले होते. 
तसेच समक्रमांकाच्या दि. २९.६.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे दि. १.७.२०२० पासून अकरा 
महिन्याकरिता एकूण ५७ पदे बाह्यस्रोत यंत्रणेकडून घेण्यासाठीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. आता दि. १.६.२०२१ पासून दि. ३०.४.२०२२ पर्यंतच्या अकरा महिन्याच्या कालावधीकरिता 
शिपाई ६० पदे व रखवालदार २ पदे अशी एकूण ६२ पदे Teal यंत्रणेव्दारा भरणेसाठी राज्य ग्राहक 
तक्रार निवारण आयोगाने ई-निविदा मागविल्या होत्या. प्राप्त निविदेतून निविदाधारकाची निवड 
करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार एमडीएस 
फॅसिलिटीस या संस्थेकडून सादर कमी दराच्या अनुषंगाने प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती राज्य 
आयोगाच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन शिपाई व रखवालदार एकूण ६२ 
पदे बाह्ययंत्रणेकडून दि. १.६.२०२१ ते दि. ३०.४.२०२२ उपलब्ध करुन घेणेबाबतच्या खर्चास प्रशाकीय 
मान्यता व मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई व खंडपीठ नागपूर /औरंगाबाद, जिल्हा ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग या कार्यालयातील ६० शिपाई व २ रखवालदार अशी एकूण ६२ मनुष्यबळ एमडीएस 
फॅसिलिटीस, गुलडऱन टॉवर, दुसरा मजला, कार्यालय नं.७९/८०, जयस्तंभ, अमरावती ४४४ ७०१ या 
संस्थेकडून प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती रु. १३११३.३४/- (रु. तेरा हजार एकशे तेरा फक्त) (वस्तु व सेवा करांसह) 
या दराने दि.०१.०६.२०२१ ते दि. ३०.०४.२०२२ (११ महिने) या कालावधीकरिता करारपध्दतीने 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंजा २०१९/प्र.क्र.१११ /ग्रासं-४ 


घेण्याबाबत झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर ६२ पदांचा राज्य आयोग / 
जिल्हा मंच कार्यालयनिहाय तपशील “परिशिष्ट- अ” मध्ये जोडला आहे. 
२. वरीलप्रमाणे संबंधित संस्थेकडून उपलब्ध करुन घेण्यात येणाऱ्या मनुष्यबळाच्या वेतनापोटी 
येणाऱ्या खर्चास सदरचे पद नियमित पध्दतीने भरल्यामुळे होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत बाह्ययंत्रणेव्दारे सेवा 
घेताना होणाऱ्या खर्चात Io टक्के ते २५ टक्के बचत होईल या अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
३. सदरचा झासन निर्णय हा वित्त विभाग क्र.विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-चार खर्चाच्या 
संकीर्ण बाबीमधीळ अ.क्र.११ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारातील अटींच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर कर्मचाऱ्याच्या वेतनावर होणारा खर्च मागणी क्र.एम-२, मुख्य लेखाशिर्ष २४०८, अन्न 
साठवण व वखार साठवण, (०४) (००) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्य परिषद, राज्य 
आयोग आणि जिल्हा मंचाची स्थापना (०४) (०१) मुंबई हहर (२४०८ ०२५१), व (०४) (02) मुफसल (२४०८ 
०२६२) १०, कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सदर खर्च वित्तीय वर्ष २०२१-२२ 
करिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून तसेच त्यापुढील खर्च सन २०२२-२३ या वर्षात मंजूर 
होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०४१६१८०३३७०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


11121 
arashtra, ou=Food Civil Supplies And 
, st=Maharashtra, 
€328691d88242bbde0 


Katikar Padmavati : 


9f7 1efe01221 3ab98aS6fdccébffbSce4ef3fa 


(प. न. काटीकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे वरिष्ठ स्वीय 
सहाय्यक 
२. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२, (लेखा व लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
३. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
४. सह सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहाय्यक 
५. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 
६. प्रबंधक (प्रशासन), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
७. प्रबंधक (विधी) , राज्य आयोगाची खंडपीठ, नागपूर व औरंगाबाद 
८. प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, (सर्व) 
९. जिल्हा कोषागार कार्यालय, (सवी 
१०. कक्ष अधिकारी (विनियम) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. कक्ष अधिकारी, उद्योग, उजा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती /ग्रासं -४ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंजा २०१९/प्र.क्र.१११ /ग्रासं-४ 


(शासननिर्णय क्र ग्रासंअ-२०१९/प्र.क्र.१११/ग्रासं-४ सोबतचे परिशिष्ट-आ) 


शिपाई /रखवालदार संख्या व नेमणुकीणचे ठिकाण 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नावं पदांची संख्या 
शिपाई | रखवालदार 
१. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई २ [-_| 
2. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, दक्षिण मुंबई २ i= 
3. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मध्य मुंबई q f- 
४. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई उपनगर १ [1-_| 
षु. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे १ [-__| 
६. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अति. ठाणे १ [-_| 
७ जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, रायगड २ f- 
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, रत्नागिरी २ | 
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदूर्ग १ [-_| 
१०. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे २ [-_| 
११. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे अतिरिक्‍त २ 1-1_| 
१२. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा २ [-_| 
१३. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोल्हापूर २ [- | 
१४. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर २ [-_| 
१५. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली १ [-_| 
१६ जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नाशिक १ [-_| 
१७. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जळगांव २ i 
१८. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नंदूरबार १ [-_| 
१९. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे २ [-_| 
२०. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अमरावती २ [-_| 
२१. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अकोला २ [-_| 
२२. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, वाशिम २ ee 74 
२३. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, यवतमाळ १ [-_| 
२४. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर १ [-_| 
२५. राज्य आयोगाचे नागपूर परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर १ [-_| 
२६. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अति. नागपूर ३ १ 
२७. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा २ [-_| 
२८. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, वर्धा १ [-_| 
२९. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गोदिया २ [-_| 
३०. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, चंद्रपूर १ [-_| 
३१. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद १ १ 
३२. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, हिंगोली २ [-_| 
३३. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नांदेड २ [-_| 
३४. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद २ [-_| 
३५. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड २ [-__| 
३६ जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, परभणी १ [-__| 
३७. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, लातूर २ 1-_| 
एकूण ६० २ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


